मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) 


प्रधान लेखाशीर्ष २०७० इतर प्रशासनिक सेवा, 
सन २०२१-२२ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.'१४/२०२२)/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३१ मार्च, २०२२ 

शासन निर्णय- 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२, 
“२०७० इतर प्रशासनिक सेवा,” या प्रधान लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ मधील अनिवार्य 
तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०२१-२२ अंतर्गत मागणी क्रंमाक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष 
“२४२५-सहकार”(अनिवार्यीमधील सहकार आयुक्त व निबंधक ,सहकारी संस्था (अनिवायी, 
(28240099) ५० इतर खर्च मधून रू.१३.६० लाख (अक्षरी तेरा लाख साठ हजार फक्त) 
एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार मागणी क्रंमाक व्ही-२, 
प्रधान ळेखाशीर्ष २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण 
(अनिवार्य),(२०७० ०८८२)१७-संगणक खर्च अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील 
परिच्छेद १६२,१६३,१६४ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व 
मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वसत्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५"५/.॥0व॥/७5॥॥9.9०५.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३१२२४४२६४३०२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABANRAO ८: 


JADHAV zr 
(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री(सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागोमंत्रालय,मुंबई,यांचे स्वीय 


सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 
३. मा. विरोधी पक्षनेता निधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 


KETING 


80832588 


४. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 


विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. आयुक्त ,सहकार आयुक्तालय, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.(१४/२०२२)/१७स 


६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) -२,नागपुर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. उप सचिव (२स/१३स)सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. कार्यासन अधिकारी (२स/१३स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई- 
३२. 

१४. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


1ववरणपत्र-९ 


शासन निर्णय क्रमांक-पुनवि-२३२२/(प्र.क्र.९४/२०२२)/१९७स/दि.३१.०३.२०२२ 
मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष २४२५ सहकार,पुनर्निनियोजन प्रस्ताव सन २०२१-२२ (वजा) (-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक-पुनर्वि-२३२२/(प्र.क्र.१४/२०२२)/१७स/दि.३१.०३.२०२२ 
मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष २०७० इतर प्रशासनिक सेवा,पुनर्बिनियोजन प्रस्ताव सन २०२१-२२ (अधिक) (+) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


